मा. उपमुख्यमंत्री यांच्या अर्थसंकल्पिय 
भाषणातील घोषणेची पूर्तता करण्याबाबत. 
राज्यातील आरोग्य संस्थाकरीता ५०० 
रुग्णवाहिका खरेदी करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०२०/ प्र.क्र.१३९/आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख: १७ जुले, २०२०. 


वाचा :- 
(१) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५ 
/उद्योग-६, दि.२४.०८.२०१७. 
(२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र, क्रमांकः संआसे / कक्ष ७अ / टे.क्र.४ / 
आरोग्य संस्था / रुग्णवाहिका खरेदी / १५०६ / २०२०, दि.१०.०७.२०२०. 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला आरोग्य सेवा पुरविण्याकरीता राज्यातील 
रुग्णालयांना व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना शासनाकडून रुग्णवाहिका पुरविण्यात आल्या आहेत. 
त्यातील बरीच वाहने आता जुनाट झाल्याने दुरुस्ती योग्य राहिल्या नाहीत. काही रुग्णवाहिका 
नि्लेखित करुन नष्ट करण्यात आल्या आहेत. परिणामी ग्रामीण व दुर्गम भागातील रुग्णांना सेवा 
पुरविण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने उपरोक्त दि.१०.०७.२०२० 
च्या पत्रान्वये सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये ४८६ रुग्णवाहिका खरेदी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. मा. उपमुख्यमंत्री यांनी दि.०६.०३.२०२० रोजी केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय भाषणातील ठळक वैशिष्टयांमध्ये अ.क्र.१७ वर १०२ क्रमाकांच्या जुन्या रुग्णवाहिका 
बदळून यावर्षी yoo नवीन रुग्णवाहिका खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
रुग्णवाहिका खरेदी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पामध्ये ५०० 
रुग्णवाहिका खरेदी करण्यासाठी रु.८७.०० कोटी उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा केली आहे. 


विभागास एकूण ७३१ रुग्णवाहिकांची आवश्यकता आहे. त्यापैकी ५०० रुग्णवाहिकांसाठी 
रु.८९,४८,७०,०००/- च्या अंदाजित खर्चास खालील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र रूग्णालय संख्या अंदाजित खर्च 
| जिल्हा परिषद स्तर (प्राथमिक आरोग्य २५३ ४५,२८,०४,२२०/- 
केंद्र) 
ग्रामीण रूग्णालये १३७ २४,५१,९४,३८०/- 
3 | feet रूग्णालये/ उपजिल्हा १०६ १८,९७,१२,४४०/- 
रुग्णालये/स्त्री रुग्णालये 
४ | प्रादेशिक मनोरूग्णालये ४ ७१,५८,९६०/- 
एकूण ५०० ८९,४८,७०,०००/- 


उपरोक्त वाहनांची खरेदीस खालील अटी व शर्तीच्या अधीन करण्यात यावी :- 


१) 


सदर खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय क्र.संकीर्ण- 
२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दि.२४.०८.२०१७ नुसार केंद्र शासनाच्या गव्हर्नमेंट ई 
मार्केटप्लेस या वेब पोर्टल वरून किंवा राज्य शासनाच्या खरेदी धोरणाप्रमाणे करण्यात 
यावी. 

सदर वाहनांची खरेदी करताना किंमतीचा वाजवीपणा, विनिर्देशा इत्यादी संबधीत 
बाबींची पडताळणी करावी, तसेच, शासकीय निधीत बचत होण्याच्या दृष्टीने खरेदी 
करतांना उत्पादकांशी किंमतीबाबत वाटाघाटी करुन संबंधीत वाहनांचा न्यूनतम दर 
करुन घ्यावा. 

सदर खरेदी करण्यापूर्वी पुरवठादारांकडून वाहने व सेवांची गुणवत्ता, विनिर्देश आणि 
पुरवठा कालावधी इ. आवश्‍यक बाबी तपासून खरेदी करण्यात यावी. 

खरेदी आदेश देण्यापूर्वी प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखालील खरेदी समितीची मान्यता घेण्यात यावी. 

सर्व रूग्णवाहिकांची खरेदी एकत्रितपणे करून संबंधीतांना रूग्णवाहिका देण्याची 
व्यवस्था करण्यात यावी. 


२. सदरील खर्च सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या 
लेखाशिर्ष २२१० ५०४१, ३१-सहाय्यक अनुदाने वेतनेत्तर / ४२१० ११०१ / ४२१० १११९ / ४२१० 
०२२६ - ५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री, यामधील मंजूर निधीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक:विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३० 
/२०१३/विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग-पहिला,उपविभाग-दोन मधीळ नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय 


विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७०६१४५८२१९५१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


oc “७ AD -0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M 

Balkavde 

DN: c=IN, o=Government Of 
hara: 


क Ma ou=Public Heal 
Departmi postalCode: 
fa | p st=Maharashtra, 


2.5.4.20=8db6aab31faca2f1a89698 


a28c94703436c07cda664672d2060 


7766dc59d345b, 

a a V e serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7 
£76b869fa2e5835af215c6a80eae8f7 
Oeaf87b0cf68d63f, cn=Pradip M 
Balkavde 
Date: 2020.07.20 12:39:21 +05'30' 


प्र.मो. बलकवडे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
संचालक आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

संचालक आरोग्य सेवा-२, पुणे. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्रा.आ.केंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 
. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

९. 


वित्त विभाग (विनियम कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.अवर सचिव (अर्थसंकल्प/ लेखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


